राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानातील परंपरागत 
२०२०-२१ मध्ये अनुसुचित जाती प्रवर्गाकरिता 


राबविण्यास निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : योजना ३३२०/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : ०६ जानेवारी २०२१. 


संदर्भ : 


१) केंद्र शासनाने DAC Website: agricoop.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित 
केलेल्या परंपरागत कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना. 

२) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय oh ARTA /१२१४/प्र.क्र.२६६/१७, दि.२०.०२.२०१६. 

3) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.९-३९/२०१५/0॥9.7॥9, दि.०२ जुन, २०१७. 

) 

) 


४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 8-34/2094-Org.Fma(ii), दि. २८ फेब्रुवारी, २०२० 

५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-३५/२०१५-0७॥9.५॥४, दि. ०८ मे, २०२० 

६) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/पीकेव्हीवाय/पुर्न/१६३२४/२०२०, दि. १० जुले, २०२० 
७) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. योजना ३३२०/ प्र.क्र. ७४/१-अ, दि. ०२.१२.२०२० 


प्रस्तावना -: 
राज्य शासनाने राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना ही 


योजना सन २०१५-१६ पासून केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के या प्रमाणात 


राबविण्याचा निर्णय संदर्भाधिन क्रमांक ०२ येथील शासन निर्णयान्वये घेतळा आहे. यामध्ये पहिल्या 


टप्प्यात ९३२ गटांचा तीन वर्षाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.. 


सन २०१९-२० मध्ये केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र. ४ वरील पत्रानुसार ९३२ गटांसाठी 


अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता उपलब्ध झालेला निधी व त्यास पुरक राज्य हिस्सा खालीलप्रमाणे आहे. 


(लाख.रु) 
प्रवर्ग केंद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा | एकूण 
६० टक्के Yo टक्के 
१. १२९.६१४२५ | ८६.४०९५० | २१६.०२३७५ 


परंतू माहे मार्च २०२० ,मध्ये राज्यात कोविड १९-या संसर्गजन्य विषाणू रोगाच्या प्रादुर्भावाच्या 


पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला नसल्याने सद्यस्थितीत 


शासनाकडे सदर निधी उपलब्ध आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 


केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्रमांक ५ वरील पत्रान्वये अखर्चित निधी रु. २८८०.३२ लाख पैकी केंद्र 


हिस्सा रु. १७२८.१९ लाख एवढा निधी पुर्नजिवीत करुन मिळाला असून सन २०२०-२१ मध्ये खर्च 


करणेसाठी मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यामध्ये अनुसुचित जाती प्रवर्गाच्या रू. १२९.६१४२५ लाख 


इतक्या निधीचा समावेश आहे. त्यास अनुसरून राज्य हिस्सा रू. ८६.४०९५० लाख इतका येत आहे. 


राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना राज्यात राबविण्याकरिता 


संदर्भ क्र. ०७ वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेकरिता 


केंद्र हिक्यापोटी सामाजिक न्याय विभागाच्या मागणी क्र. एन-३ लेखाशिर्ष क्र. २४०१ बी२०३ अंतर्गत 
रू.३००.०० लाख अर्थसंकल्पिय तरतूद उपलब्ध असून राज्य हिळछ्यापोटी लेखाशिर्ष क्र. २४०१ बी२१२ 


अंतर्गत रु. २००.०० लाख अर्थसंकल्पिय तरतूद उपलब्ध आहे. त्यानुसार परंपरागत कृषि विकास 


योजना सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्याकरिता ९३२ गटांकरिता अनुसुचित जाती प्रवर्गांकरिता केंद्र 
हिस्सा रू. ४१.१५ लाख व त्यास अनुसरून राज्य हिस्सा रू. २७.४४ लाख असा एकूण रू. ६८.५९ 
लाख निधी वितरीत करण्याची विनंती संदर्भ क्र. ०६ वरील पत्रान्वये कृषि आयुक्तालयाने केलेली 


आहे. सदर निधी वितरीत करण्यास सामाजिक न्याय व वित्त विभागाने वितरीत करण्यास मान्यता 
दिलेली आहे. 
राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना सन २०२०-२१ मध्ये 


राबविण्यासाठी अनुसुचित जाती प्रवर्गाकरिता, ९३२ गटांचा द्वितीय वर्षातील व तृतीय वर्षातील संपूर्ण 


घटकांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी एकूण केंद्र हिस्सा रु. ४१.१५ लाख व त्यास पुरक राज्य हिस्सा रु. 
२७.४४ लाख असा एकूण रु. ६८.५९ लाख निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना सन २०२०-२१ मध्ये 


राबविण्यासाठी अनुसुचित जाती प्रवर्गाकरिता, ९३२ गटांचा द्वितीय वर्षातील व तृतीय वर्षातील 
संपूर्ण घटकांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी एकूण केंद्र हिस्सा रु. ४१.१५ लाख व त्यास पुरक राज्य 


हिस्सा रु. २७.४४ लाख असा एकूण रु. ६८.५९ लाख निधी कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च चाळू सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर केलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक-एन-३, मागणी क्रमांक-एन-३, 
२४०१ पिक संवर्धन, २४०१ पिक संवर्धन, 
(00)(93) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत कृषि | (००(१४ कृषि उन्नती योजना-परंपरागत कृषि 
विकास योजना (केंद्र हिस्सा- ६०%) विकास योजना (राज्य हिस्सा- ४०%) 
२४०१ बी २०३, (कार्यक्रम) २४०१ बी २१२, (कार्यक्रम) 
३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 


३. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियांनांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना राबविताना खालील 
अटी व शतींचे पालन करण्यात यावे. 


१. सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 


वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार आणि प्रशासकीय मान्यतेनुसार राबविण्यात यावी. 


२. खर्चाचे oe सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. 
योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास 
प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


३. Ural संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 


अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे 
मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात 
घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 


४. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


५. ज्या संवर्गाकरिता निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे त्याच संवर्गाकरिता निधी खर्च 
केला जाईल याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर 

नियमावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/ वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत / P.W.D मॅन्युअलचे अधिन 

राहून/0./.७. तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/परिपत्रक / 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 

यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. त्यांना या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस (PFMS) प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्याची कार्यपध्दती बंधनकारक राहील. 


५. सदर योजनेकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक संचालक, लेखा १ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र.०३ व ०४ मधील अटी व शर्ती आणि विहित कार्यपद्धतीचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ८२/ १-ओ 


६. प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग- पहिला, उपविभाग 
तीन मधील अनु क्र. ४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांमध्ये व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८९/२०२०/व्यय-१, 
दि.०८.१२.२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीनुसार काढण्यात येत आहेत. तसेच वित्त 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं -२०२०/ प्र.क्र.६५/अर्थ ३, दिनांक ०४.०५.२०२० व दिनांक 
२६.०५.२०२० मधील अटी व शर्तीची पुर्तता करण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१०१०६१२३७४२६३०१ असा 
आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Umesh Narayan Chandiwade 

mM e S h N a fa ya n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
U ] De 
2. 


60 ffe, 
1 s e80fcc6b64503b4e8b1 269bd88d63 1f3f3c2be 
h a n | W a e f6e1ca70cc9a4e3095401 1f, cn=Umesh Narayan Chandiwade 
Date: 2021.01.06 12:42:41 +05'30' 


(Baar aifeas ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


=400032, st=Maharashtra, 
}87fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर . 
८. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक/लातूर/अमरावती/नागपूर 
१०.सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा) 
११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


